RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २ , अंक १६५ ] 


मंगळवार , डिसेंबर २७, २०१६ / पौष ६ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे.३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३२४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २७ डिसेंबर २०१६. 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती ) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२. 

क्रमांक जिपनि. २०१६ / प्र. क्र . ५७( ३)/पंरा-२.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय आदेश, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक 
जिपनि . २०१६ / प्र. क्र . ५७( २)/पंरा-२, दिनांक १६ जून २०१६ अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) 

आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२ मधील नियम रब , रक व रड (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त आदेश ” असा करण्यात आला आहे) यातील तरतुदींनुसार जिल्हा परिषदांकरीता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या 
कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिनांकापासून अडीच वर्षांच्या कालावधीकरीता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या 
मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) आणि महिला ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा 
प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांचे वाटप 
केले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त आदेशातील काही जिल्हा परिषदांची अध्यक्ष पदे उक्त नियमातील तरतुदींनुसार चक्रानुक्रमे बदलण्याचे राहून 


गेले होते ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त आदेशातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उप सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९६२ मधील नियम २ब, रक आणि रड यातील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त 
आदेशात खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 

(१) अनुक्रमांक ५ मधील सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदे संदर्भात रकाना क्र . (३ ) मधील “ सर्वसाधारण ” या ऐवजी “ सर्वसाधारण 
( महिला ) " असा बदल करीत आहे . 

( २) अनुक्रमांक ९ मधील अहमदनगर जिल्हा परिषदे संदर्भात रकाना क्र . (३ ) मधील “ सर्वसाधारण ( महिला ) ” या ऐवजी 
सर्वसाधारण ” असा बदल करीत आहे . 


“ 


( १ ) 


भाग चार ब - ३२४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २७, २०१६ / पौष ६, शके १ ९ ३८ 


" 


“ 


( ३ ) अनुक्रमांक ११ मधील सातारा जिल्हा परिषदे संदर्भात रकाना क्र . ( ३) मधील “ सर्वसाधारण (महिला ) या ऐवजी 
सर्वसाधारण ” असा बदल करीत आहे. 

( ४) अनुक्रमांक १३ मधील सोलापूर जिल्हा परिषदे संदर्भात रकाना क्र . ( ३) मधील “ सर्वसाधारण ( महिला) ” या ऐवजी 
“ सर्वसाधारण ” असा बदल करीत आहे . 
( ५ ) अनुक्रमांक १७ मधील बीड जिल्हा परिषदे संदर्भात रकाना क्र . (३ ) मधील “ सर्वसाधारण ” या ऐवजी 

या ऐवजी " सर्वसाधारण 
( महिला ) " असा बदल करीत आहे . 

( ६ ) अनुक्रमांक २० मधील नांदेड जिल्हा परिषदे संदर्भात रकाना क्र . ( ३) मधील “ सर्वसाधारण " या ऐवजी " सर्वसाधारण 
( महिला) " असा बदल करीत आहे . 
( ७ ) अनुक्रमांक २२ मधील लातूर जिल्हा परिषदे संदर्भात रकाना क्र . ( ३ ) मधील “ सर्वसाधारण ( महिला ) 

या ऐवजी 
सर्वसाधारण ” असा बदल करीत आहे . 

( ८ ) अनुक्रमांक ३३ मधील गडचिरोली जिल्हा परिषदे संदर्भात रकाना क्र . ( ३) मधील “ सर्वसाधारण ” या ऐवजी “ सर्वसाधारण 
( महिला ) ” असा बदल करीत आहे . 


१ 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, डिसेंबर २७, २०१६ / पौष ६, शके १ ९ ३८ 


३ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001 , dated the 27th December 2016 . 

Order 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS (PRESIDENT, VICE -PRESIDENT AND CHAIRMEN OF SUBJECTS COMMITTEES ) 

AND PANCHAYAT SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) ( RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) 
RULES , 1962. 

No. ZPE . 2016 /CR - 57 ( 3 )/PR-2.—Whereas , by the Government Order , Rural Development and 
Water Conservation Department , No. ZPE - 2016 /CR - 57 ( 2 )/PR - 2 , dated the 16th June 2016 in 
pursuance of the provisions of rules 2B , 2C and 2D of the Maharashtra Zilla Parishads (President, 
Vice- President and Chairman of Subjects Committees) and Panchayat Samitis (Chairman and 
Deputy Chairman ) ( Reservation of Offices and Election ) Rules, 1962 (hereinafter referred to as 
the “ said Order " ), the Government of Maharashtra has allotted , the number of offices of President 
in Zilla Parishads in the State to be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, the 
category of Backward Class of Citizens ( including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes ) and women 
including the women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the category 
of Backward Class of citizens (including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes ), for the period of two 
and half years commencing from the day immediately following the day of expiry of the terms of 
existing reservation of the office of President of Zilla Parishad ; 

And whereas , in the said Order , certain offices of the President in Zilla Parishad remained to 
be rotated according to the provisions of the said Rules ; 

And whereas , it is necessary to rectify the errors occurred in the said Order ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of rules 2B , 2C and 2D of the Maharashtra 
Zilla Parishad (President , Vice -President and Chairman of Subjects Committees) and Panchayat 
Samitis (Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices and Election ) Rules , 1962, the 
Government of Maharashtra hereby amends the said Order, as follows : 

( 1) at Serial No. 5 relating Sindhudurga Zilla Parishad , in column ( 3 ), for the word 
“General” the words and brackets "General (Women )” shall be substituted ; 

( 2 ) at Serial No. 9 relating to Ahmednagar Zilla Parishad , in column ( 3 ), for the words 
and brackets " General (Women )" the word " General” shall be substituted ; 

( 3 ) at Serial No. 11 relating to Satara Zilla Parishad , in column ( 3 ), for the words and 
brackets “General (Women )” the word “ General” shall be substituted ; 

( 4 ) at Serial No. 13 relating to Solapur Zilla Parishad , in column ( 3 ), for the words and 
brackets “ General (Women )” the word “General” shall be substituted ; 

(5 ) at Serial No. 17 relating Beed Zilla Parishad , in column ( 3 ), for the word “ General” 
the words and brackets "General (Women )” shall be substituted ; 

(6 ) at Serial No. 20 relating to Nanded Zilla Parishad , in column ( 3 ), for the word “General” 
the words and brackets "General (Women )" shall be substituted ; 

(7 ) at Serial No 22 relating Latur Zilla Parishad , in column ( 3 ), for the words and brackets 
" General (Women )" the word "General” shall be substituted ; 

( 8 ) at Serial No. 33 relating to Gadchiroli Zilla Parishad , in column ( 3), for the word 
" General" the words and brackets "General (Women )” shall be substituted ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 


Deputy Secretary to Goverment . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


